मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१३/प्रशासन-१ 

दि.२५ मार्च, २०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 

दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ 

3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचे 
दि.१५ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे 
दि.२२ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांचे 
दि.३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे 
दि.३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सातारा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२२ ते दि. ३१ 
ऑगस्ट , २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा; अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार नियमित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४२८ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ४५८ पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी 
आस्थापनेवरील ६६ पदे अशा एकूण ३९५२ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 
३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 


TIT निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 


निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१२०००२६११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


530" 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे /सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 


प्रत १ महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, पुणे / सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
४) वित्त विभाग (व्यय-११ / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ 
पवत wa eis पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ त 
दि.२८/०२/२०२२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या wis — 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये eee 3 een 
. द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
२ 3 v ष्‌ ि 
मुख्य अभियंता सा. बां. ०६ शिका शिंग ०६ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
धोक्षक अभियंता, १७० an | १७० 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, ८० | | de 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
अधीक्षक अभियंता, १३४ शिंगी ०२ १२३२ 
सा.बां.मंडळ , कोल्हापूर 
अधीक्षक अभियंता, सा. ८० aa शिक Po 
बां. मंडळ, सोलापूर 
'एकूण Vigo 16 ०२ VEC 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ दि.०१/०९/२०२२ 
an res दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत | पासून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्वत, ate मुदतवाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | 2 पो गत 
वीय erie तगर आलेल्या अस्थायी | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये पत यावयाच्या. पराती 
; पदांमध्ये झालेली घट | द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. : 
संख्या 
२ 3 4 & द 
मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ 1 शिळा ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
धोक्षक अभियंता, १००३ an a १००२३ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
धोक्षक अभियंता, ३७८ ia ae ३७८ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
अधीक्षक अभियंता, ७०३ 16 haz ७०३ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
धीक्षक अभियंता, ५२५ ae oa परप 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण २६१० 1 0 | 60_| २६१० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ ey क 
डा पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाद | 221076: 
' कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्याता आलेल्या | दर्यंत 
क्र. eee sei . वप cana ace पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये तयाता, any 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट aa 
संख्या 
१ २ 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. Lt L | शिण ae 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ८६ | Le ८६ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ Hah अभियंता, ६१ शिला शिका ६१ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
¥ धीक्षक अभियंता, ११५ शिंग | ११५ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ण धीक्षक अभियंता, ण७ i | शिका Ql 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ३१९९ PF ef ३१९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ र bas 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत BETTS | cS anions 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ae 
क्र. cas Sy “Gee. CeO पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये वा eee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : = 
संख्या 
१ २ ३ 4 & द 
१ । मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिका शिंका ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ०२ | an ०२ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, १२ a) aa १२ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
४ । अधौक्षक अभियंता, ०३ aa ०३ 
सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 
५ | अधीक्षक अभियंता, १३ aa i १३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण RR | oe | lo RR 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.३१/०८/२०२२  । दि.३१/०८/२०२२  । दि.३१/०८/२०२२ क तत 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ति र 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या वन 
क्र pee च ae आ गी Geta पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये याव त री 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट पदांची 
संख्या 
१ R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंग ha शिंग a 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, Ko SF शिका Ko 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ०७ [= | ("| ०७ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धोक्षक अभियंता, ow ma a ox 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, ou i] aa ou 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण BE ee ee BE 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ = pes 
x पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ | 3/09/2028 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या यील 
क्र. peer या त्या क यता परत पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये Se त 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : पदांची 
संख्या 
१ R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. aa l= | a aa 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, १७० हाका २९ १४१ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ex शिका १३ ८१ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, १५० ०१ २५ १२६ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ण धीक्षक अभियंता, १३७ ॥ | २७ ११० 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ५५१ pe ax ४५८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


